अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ 
व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, बीड पाटबंधारे 
विभाग, बीड व निम्न तेरणा कालवा विभाग H.2, लातूर, 
कार्यकारी अभियंता, माजलगाव कालवा विभाग क्र.०७, 
गंगाखेड, या कार्यालयांच्या नियत अस्थायी व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०९/२०२४ ते 
दि. २८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ - २०२४/प्र.क्र.9६/मोप्र-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ०७.१०.२०२४ 
वाचा:- 


१. जलसंपदा विभाग, शा(प्रशि)आ/(२००२/३३५)/१००२-आढावा .क्र.नि., दि.२००३/०२/०६. 
२. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ -२-मोप्र/७६.क्र.प्र/२०२४, 
दि.२०२४/०४/०२ 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि०६ ./०९/२०२४. 
४. अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ, यांचे पत्र 
जा.क्र./बिपाप्रम/आस्था-२सह/१०८२/, दि.अन्वये २०२४/०५/२९ प्राप्त प्रस्ताव. 
प्रस्तावना:- 
जलसंपदा विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०६/०२/२००३ च्या शासन निर्णयान्वये अधीक्षक 
अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ व त्यांच्या मंडळांतर्गत त्यांच्या अधिपत्याखालील 
विभाग/ उपविभागातीळ मंजूर असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांची निर्मिती सुधारीत आकृतीबंधानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. सदर पदांना खालील 
तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे संदर्भ क्र. येथील शासन निर्णयान्वये अनुक्रमे दि.०१/०३/२०२४ ते 
दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


कार्यालयाचे नाव नियत अस्थायी रूपांतरीत अस्थायी 
आस्थापना आस्थापना 

अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी २८ पदे a a 
वैजनाथ 
कार्यकारी अभियंता, बीड पाटबंधारे विभाग, बीड १६० पदे ०५ पदे 
कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र.२, लातूर १६० पदे ०३ पदे 
कार्यकारी अभियंता, माजलगाव कालवा विभाग क्र.०७, १५८ पदे ०३ पदे 
गंगाखेड व त्याअंतर्गत उपविभाग 

एकूण ५०६ पदे ११ पदे 


सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात करण्यात आलेला 
नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२४ ते दि. २८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे प्राधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ o.3 येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आले आहेत. 

संदर्भ क्र.४ येथील प्रस्तावास अनुसरून, सदर पदांना दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ यांच्या संदर्भ क्र.४ अन्वये प्रस्तावित 
केल्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ट “अ” व परिशिष्ट “ब” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
५०६ पदांना (परिशिष्ट-अ) व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ७ पदांना (परिशिष्ट-ब) संदर्भ क्र.३ येथील 
वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, दि.०१/०९/२०२४ ते 
दि. २८/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


कार्यालयाचे नाव नियत अस्थायी | रूपांतरीत अस्थायी 
आस्थापना आस्थापना 
अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी २८ पदे शिंग 
वैजनाथ 
कार्यकारी अभियंता, बीड पाटबंधारे विभाग, बीड १६० पदे ०४ पदे 
कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र.२, १६० पदे ०२ पदे 
लातूर 
कार्यकारी अभियंता, माजळगाव कालवा विभाग क्र.०७, १५८ पदे ०१ पदे 
गंगाखेड व त्याअंतर्गत उपविभाग 
एकुण ५०६ पदे ७ पदे 


१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केळेल्या काळावधीत कार्यरत असतील. 


२) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व मंजूर आकृती बंधाच्या मर्यादेत असतील, सहा 
महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, तसेच पदे व्यपगत झाळेळी नसतील. 


3) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

४) यासर्व पदांच्या पुढील मुदतीवाढीचा प्रस्ताव विनाविलंब सादर करावेत. 

५) पुढील प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह त्या त्या कालावधीच्या दिनांकासहीत सादर करण्यात 
यावेत. 


२. सदर पदांच्या वेतनासाठी लागणारा खर्च खालील ळेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर 
झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


नियत अस्थायी आस्थापना :- 


मागणी क्रमांक आय -५, 

४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 

(८०) सर्वसाधारण, 

(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, 

(oy) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली sae (वेतन), 

(०४)(०५)गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान(अनिवार्य) (४७०१ आय २०४) 
३२ अंडादाने. 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना :- 


मागणी क्रमांक आय -५ 

४७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च 

(८० सर्वसाधारण, 

(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, 

(०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान, 

(०२)(०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (उर्वरित महाराष्ट्र) 
(कार्यक्रम) (संगणक सांकेतांक ४७०१ एच ८९९), 

५४ गुंतवणूका. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१/०२/२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार आंतरवित्त सल्लागार 
व सह सचिव यांचे सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४१००७१७५२१६९७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
SHIVAJI 
CHANDRABHAN 
GHUGE 


(शिवाजी घुगे) 
सहपत्र : परिशिष्ट “अ” व “ब” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रासह, 
१. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर. 
४. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 
५. अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी-वैजनाथ, जि.बीड. 


त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी 

यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य 
अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व 
संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे भविष्यात प्रस्ताव पाठवितांना अचुक लेखाशिर्ष, 
संक्षिप्त टिप्पणी, विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्रे तसेच “HRMS " बाबतचे प्रमाणपत्र सादर 
करण्याची दक्षता घ्यावी. 

कार्यकारी अभियंता, बीड पाटबंधारे विभाग, बीड. 

कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र२., लातूर. 

. कार्यकारी अभियंता, माजलगाव कालवा विभाग क्र०७., गंगाखेड. 

वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई 

१०.आ-(प्रशि) /अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.निवडनस्ती. 


दर? (* ७ की 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.9६/मोप्र-२, दिनांक ०७/१०/२०२४ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट-अ 


दि.०१/०९/२०२४ ते दि. २८/०२/२०२५ या कालावधीसाठी नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ५०६ पदे 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
Pas. | २. ३. Pee प्‌. 
१) अधीक्षक अभियंता, Za अधीक्षक अभियंता शिका 
बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी २ | उप अधीक्षक अभियंता शिक. अ 
वैजनाथ ३ | शाखा अभियंता ३ 
४ | अधीक्षक a aa 
५ | प्रथमलिपिक शिका 
६ | लघुलेखक उच्चश्रेणी ॥िळ | 
७ | वरिष्ठ लिपिक ४ 
८ | कनिष्ठ लिपिक ४ 
९ । प्रमुख आरेखक | ee 
| 90 | ० | संगणक a, 
ae | टंकलेखक ३ 
१२ । आरेखक श्रेणी-२ a ता 
१३ | वाहनचालक शिका 
१४ | नाईक a oe 
१५ | शिपाई ३ 
१६ | चौकीदार an 
एकूण (अ २८ 
२) कार्यकारी अभियंता, ae =I कार्यकारी अभियंता a a 
बीड पाटबंधारे विभाग, २ | उप कार्यकारी अभियंता SS ae 
बीड ३ | क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
४ | भांडारपाल a 
५ | सहाय्यक भांडारपाल =. a 
६ । विभागीय लेखापाल 0. — 28a. >.) 
७ । प्रथम लिपिक a वा 
८ | आरेखक / आरेखक श्रेणी-१ aa 
९ । वरिष्ठ लिपिक षु 
al कनिष्ठ लिपिक ४ 
ae. | सहाय्यक आरेखक /आरेखक श्रेणी-२ शिळ डम 
१२ | टंकलेखक ३ 
१३२ | संगणक 1 al 
१४ | लघुलेखक ॥ 7) 
१५ | वाहनचालक a ॥॥ 
१६ | नाईक = या 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ.क्र. पदनाम पदांची संख्या 
(८... , २. ३. a लागा ५. 
१७ । शिपाई षु 
१८ | चौकीदार शिळ a 
एकूण ३४ 
२.१) उप विभागीय अभियंता, कुंडलिका | १ | उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी शिक 
कालवा उप विभाग, बीड २ | क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
३ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४ | वरिष्ठलिपिक शिका 
५ | कनिष्ठ लिपिक २ 
६ | अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ = 
७ | टंकलेखक i a 
८ | वाहन चालक ॥_ क्र: ॥ 
९ | शिपाई २ 
| 90 | o | चौकीदार SSS 
एकूण १८ 
२.२) उप विभागीय अभियंता, शिक उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी 1 oe 
लघु पाटबंधारे उप विभाग क्र.१, बीड २ | क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
३ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४ | वरिष्ठ लिपिक ae 
५ | कनिष्ठ लिपिक २ 
६ | अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ 1 ae 
७ | टंकलेखक कि कक 
८ | वाहन चालक शिळा 
९ | शिपाई २ 
[ee] o | चौकीदार a 
एकूण १८ 
2.3) उप विभागीय अभियंता, za उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी ae 
लघु पाटबंधारे(स्था.यो.) उप विभाग, २ | क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
बीड ३ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४ | वरिष्ठ लिपिक —— 
५ | कनिष्ठ लिपिक २ 
६ | अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ =a 
9 | टंकलेखक pS a — 
८ | वाहन चालक a 
९ । शिपाई २ 
| 9 o | चौकीदार |e 
एकूण १८ 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
aa 2. ३. शाप षु. 
न, ae क, i | उप विभागीय अभियंता / अधिकारी a 
लघुपाटबंधारे उप विभाग, 
पाटोदा २ | क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
३ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४ | वरिष्ठ लिपिक at | 
५ | कनिष्ठ लिपिक २ 
६ | अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ — उ 
७ | टंकलेखक = a 
वाहन चालक == तवय 
शिपाई २ 
| 9 | o | चौकीदार — ला 
एकूण १८ 
२.५) उप विभागीय अभियंता, = उप विभागीय अभियंता / अधिकारी = _.) 
लघु पाटबंधारे उप विभाग, केज २ | क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
(बीड लघु पाटबंधारे विभाग, बीड 3 | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 8 
कडून स्थलांतर) ४ | वरिष्ठ लिपिक = २ 
५ | कनिष्ठ लिपिक २ 
६ | अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ fe ar = 
9 | टंकलेखक = न. 
वाहन चालक शिकव "कं 
शिपाई २ 
| 90 | o | चौकीदार i oa = 
एकूण १८ 
२.६) उप विभागीय अभियंता, zai उप विभागीय अभियंता / अधिकारी शिक अळा 
लघु पाटबंधारे उप विभाग, अंबाजोगाई | २ | क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
(बीड लघु पाटबंधारे विभाग, बीड 30 | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 8 
कडून स्थलांतर) ४ | वरिष्ठलिपिक ॥.. बी || 
५ | कनिष्ठ लिपिक २ 
६ | अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ शिका 
9 | टंकलेखक शिळ शा 
वाहन चालक ७. | 
शिपाई २ 
|; Se | o | चौकीदार शिक 
एकूण १८ 
2.19) उप विभागीय अभियंता, na उप विभागीय अभियंता / अधिकारी शिक शा 
लघु पाटबंधारे उप विभाग, परळी (वै.) २ | क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 8 
(बीड लघु पाटबंधारे विभाग, बीड ३ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
कडून स्थलांतर) ४ | वरिष्ठ लिपिक a 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
(ह... , २. ३. a. षु. 
५ | कनिष्ठ लिपिक २ 
६ | अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ i तक 
७ | टंकलेखक i 
वाहन चालक ie a 
शिपाई २ 
हिं ० | चौकीदार ae 
एकूण १८ 
विभाग व उप विभाग मिळून एकूण (ब) १६० 
निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र.२, लातूर 
3) कार्यकारी अभियंता, ; a] कार्यकारी अभियंता aaa 
निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र.२, २ | उपकार्यकारी अभियंता ॥_7 7 
लातूर ३ | क.अ./ शाखा अभि./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
४ | विभागीय लेखापाल = aa 
५ | आरेखक / आरेखक श्रेणी-१ —_— aaa 
६ | सहाय्यक आरेखक a 
७ । प्रथम लिपिक pa 
वरिष्ठ लिपिक षु 
९ | कनिष्ठ लिपिक ४ 
| 9 | o | टंकलेखक 3 
दिड भांडारपाल | ae 
१२ | सहाय्यक भांडारपाल = _- 
१३२ | संगणक —_— as 
१४ | लघुलेखक(निम्न श्रेणी) a ae 
१५ | वाहन चालक Pa 
१६ | नाईक 1 a 
१७ | शिपाई षु 
१८ | चौकीदार = 
एकूण ३४ 
३.१) | निम्न तेरणा प्रकल्प उप विभाग क्र.४, [| उप विभागीय अभियंता pa 
निलंगा, मुक्काम-लातूर २ | क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
३ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४ | वरिष्ठ लिपिक ae 
4 | कनिष्ठ लिपिक २ 
६ | अनुरेखक a 
9 | टंकलेखक — a 
८ | वाहन चालक 1 १___| 
९ | शिपाई २ 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदांची संख्या 


यी 


चौकीदार 


एकूण 


ae) 
os 


3-2) 


निम्न तेरणा कालवा उप विभाग क्र.४, 
निलंगा 


उप विभागीय अभियंता 


क.अ./जा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-०| A] OO} -0 | -0 | A] OO] ७८ | 9७८ | -5 


एकूण 


—o 
ios 


३.३) 


निम्न तेरणा कालवा उप विभाग क्र.५, 
निलंगा 


उप विभागीय अभियंता 


क.अ./ज्ा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


| 90 | 


चौकीदार 


-०| A] OO} OO} 0] A] - | KH] CK] -5 


एकूण 


ae) 
“ 


3.9) 


निम्न तेरणा कालवा उप विभाग क्र.६, 
निलंगा, मु. लातूर 


उप विभागीय अभियंता 


क.अ./जा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


०८ | AW] AD] -5 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


esi 


चौकीदार 


-०| A] Oo} -0। ©] A] ©] CK] CK} -5 


एकूण 


३.५) 


माजलगांव संकल्पचित्र उप विभाग, 
निलंगा 


उप विभागीय अभियंता 


pe) 
"7? | (३ 


क.अ./जा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
(ह... , २. ३. शिका en ष्‌. 
४ | वरिष्ठलिपिक = ae 
4 | कनिष्ठ लिपिक २ 
६ | अनुरेखक a 
9 | टंकलेखक 1 १___| 
८ | वाहन चालक es 
९ । शिपाई २ 
| 9 | o | चौकीदार = शा 
एकूण १८ 
३.६) | निम्न तेरणा कालवा उप विभाग क्र. ८, Ea उप विभागीय अभियंता Ls 2 
लातूर २ | क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
३ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४ | वरिष्ठलिपिक =a 
4 | कनिष्ठ लिपिक २ 
६ । अनुरेखक a ae 
9 | टंकलेखक — ae 
८ | वाहन चालक शिका 
९ | शिपाई २ 
बिळे ० | चौकीदार ar 
एकूण १८ 
३.७) साकोळ मध्यम प्रकल्प उप-विभाग, =a उप विभागीय अभियंता — ee 
वलांडी २ | क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
३ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४ | वरिष्ठ लिपिक = a 
4 | कनिष्ठ लिपिक २ 
६ | अनुरेखक 1 १___| 
७ | टंकलेखक a 
वाहन चालक = aa 
शिपाई २ 
hae: | o | चौकीदार 1 cee 
एकूण १८ 
विभाग व उप विभाग मिळून एकूण (क) १६० 
| कार्यकारी अभियंता, asl कार्यकारी अभियंता — an 
माजलगांव कालवा विभाग क्र. ७, २ | उप कार्यकारी अभियंता = ae 
गंगाखेड. 3 | विभागीय लेखापाल | १___| 
४ ।क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
५ | प्रथम लिपिक a 
वरिष्ठ लिपिक 4 
कनिष्ठ लिपिक ७ 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदांची संख्या 


र 


आरेखक 


सहायक आरेखक 


लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 


संगणक 


भांडारपाल 


सहायक भांडारपाल 


वाहन चालक 


१५ 


नाईक 


Oo} -?|-0|-02|-02|-02-2|-2). 


शिपाई 


Cc 
es 


चौकीदार 


-O 


एकूण 


av 
०9८ 


उप अभियंता, 
माजलगाव कालवा उप विभाग क्र. ३४, 
गंगाखेड. 


उप विभागीय अभियंता 


क.अ./ज्ा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक /लि.टं. 


अनुरेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-9० | A} -0 | -0 | AW] -0 । K] CK] -0 


एकूण 


ae) 
“ 


उप अभियंता, 
माजलगाव कालवा उप विभाग क्र. ५०, 
गंगाखेड. 


उप विभागीय अभियंता 


क.अ./ज्ा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 


वरिष्ठ लिपिक 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


कनिष्ठ लिपिक /लि.टं. 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-०| A] OO} AV} CK} -O} -O}] HK] -8 


एकूण 


me) 
Nw 


उप अभियंता, 
माजलगांव कालवा उप विभाग 
क्र.५३, पालम. 


उप विभागीय अभियंता 


क.अ./जा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक / लि.टं. 


टंकलेखक 


-०|। A] -0|। CK] oO; 9८ | -8 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदांची संख्या 


२. 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


OO} AV] ©] वद 


एकूण 


टु. 


उप अभियंता, 
माजलगांव कालवा उप विभाग क्र. ५४, 
पालम. 


उप विभागीय अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


क.अ./जा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 


[७] 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक / लि.टं. 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


चौकीदार 


क?! oO}; -9|। -O (e) 


शिपाई 


एकूण 


उप अभियंता, 
माजलगाव कालवा उप विभाग 
क्र.५५,गंगाखेड. 


उप विभागीय अभियंता 


क.अ./जा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक / लि.टं. 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


OO} A] -0। Of] Av] -0 | KO] LK] oO] ९ 0 


एकूण 


ae) 
~ 


उप अभियंता, 
वाकोद मध्यम प्रकल्प उपविभाग, 
औरंगाबाद. 


उप विभागीय अभियंता 


क.अ./जा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक / लि.टं. 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


| 9 | 


चौकीदार 


-०| A] oO} -0। ©] A] ©] CK] CK} -5 


एकूण 


ee) 
~ 


उप अभियंता, 
निम्न दुधना प्रकल्प उप विभाग क्र. ३, 
सातोना, ह.मु. छत्रपती संभाजीनगर. 


उप विभागीय अभियंता 


-0 


क.अ./जा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदांची संख्या 


यी 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक / लि.टं. 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


चौकीदार 


०|-) of ©] Oo] 


शिपाई 


एकूण 


उप अभियंता, 
माजलगांव कालवा उप विभाग क्र.३, 
केसापूरी. 


उप विभागीय अभियंता 


क.अ./जा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 


वरिष्ठ लिपिक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


कनिष्ठ लिपिक / लि.टं. 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


“०0 | (२ | 6 | mam 


चौकीदार 


O} A] OO} -0 | ८७| CK} OO] 9८ | -0 | WA] 0 


एकूण 


Ee) 
(२ 


रकाना क्र. १ ते ९ येथील विभाग व उप विभागांतर्गत एकूण पदे (ड) 


एकूण नियत अस्थायी पदे (A+ T+ H+ S) 


Lo 
0 
mn 


KKEKKKKKKKKKKKEKK 


परिशिष्ट ब 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.७६/मोप्र-२, दिनांक ०७/१०/२०२४ चे सहपत्र. 
दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ या कालावधीसाठी रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ७ पदे. 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव कर्मचाऱ्याचे संपूर्ण नाव पदनाम पद | सेवानिवृत्तीचा 
(मंडळ / विभाग / संख्या दिनांक 
उप विभाग) 
oa" | 2. ३. | es | ८. ६. 
अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी , कार्यकारी अभियंता, बीड पाटबंधारे 
विभाग, बीड 
षि श्री. महादेव पापाळालळ उमाप कारकून |१ | ३०/०४/२०२५ 
2. श्री. उध्दव रामभाऊ पंडीत चौकीदार ae ३१/१२/२०२४ 
३. श्री. बाबासाहेब संभाजीराव मजूर a ३१/१०/२०२५ 
जोगदंड 
४. श्री. अशोक निवृत्ती वैरागे मजूर |१ | ३१/१०/२०२८ 
एकूण (1):-|४. | 
कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र.२, लातूर 
Laas] श्री. लहु बाबुराव सुदावळे BH |१ | ३०/०४/२०२६ 
2. श्री. भागवत मनोहर साठे मजूर |१ [39/92/2024 
एकूण(ब):- २ 
माजलगांव कालवा विभाग क्र.७, गंगाखेड 
की.) . श्री. संजय भुजंगराव खरात स्वच्छक a= २८/०२/२०२५ 
एकूण (क) :- ie 
एकूण (I+ T+ क) पदे :- [७ | 


KKKKKKKKKKKKKKK 


